महिळा व बाल विकास विभागांतर्गत 
जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील 
जिल्हास्तरावर गठीत केलेल्या विविध 
समित्याचे एकत्रिकरण करुन एकच 
“जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती”_ पुनर्रचित 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मबावि २०२४/प्र.क्र.४३/का.०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : १. शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन क्र.डिपीए-१०८३/८०५१९/ 
सीए-३, दि.२९.०१.१९८५. 
२. शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन क्र.डिपीए- 
१०४७/९४६९/(३७२३)/सुधार-३, दि.०४.११.१९८७. 
३. शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र.ममघो-२००१/प्र.क्र.१६/का-१०, दि.१८.०१.२००२. 
. शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र.संकीर्ण-२००६/प्र.क्र.१९५/का-२,दि.३०.०८.२००६. 
. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.आयटीपीए-२००५/प्र.क्र.२६४/का- 
३,दि.२०.०९.२००६. 
६. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मसके-२००७/प्र.क्र.२२६/का-२, दि.१३.०२.२००८. 
७. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.२६/का-२,दि.०२.११.२०११. 
came निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग, क्र.८१/२००१/मवियो-२००/प्र.क्र.४२९/का.२, 
दि.२५.०५.२००१. 
९. शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र.वस्टॉसे-२०२३/प्र.क्र.२६/का-२, दि.१२.०५.२०२३. 
१०. शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र.सखीनि-२०२२/प्र.क्र.२९८/का.२, दि.१२.०५.२०२३. 
११. शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र.मसकें-२०२२/प्र.क्र.--३०८/का-२, दि.२६.०७.२०२३. 


>> x 


प्रस्तावना : 

महिलांच्या संरक्षणासाठी हुंडा निर्मुलन, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, देवदासी प्रथा 
निर्मुलन, अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध| या सारख्या सामाजिक कायद्याच्या आणि महिला धोरणाच्या 
अंमलबजावणीकरीता तसेच, महिलांच्या विकासाकरीता विविध योजना राबविण्याच्या/अंमलबजावणीच्या 
अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ ते ६ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या 
स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. सदर सर्व शासन निर्णयातील समित्यांचे एकत्रिकरण करुन विविध कार्यक्रम 
राबविण्यासाठी दि.०२.११.२०११ रोजीच्या संदर्भ wH.9 येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी यांचे 
अध्यक्षतेखाली सर्व समावेशक एकच “जिल्हा सल्लागार समिती” गठीत करण्यात आली आहे. त्यानंतर संदर्भ क्र. 
९ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत "मिशन शक्‍ती" योजनेच्या "संबल" या उपयोजनेअंतर्गत "वन स्टॉप 
सेंटर" तसेच संदर्भ क्र. १० ते ११ येथील शासन निर्णयान्वये "सामर्थ्य" या उपयोजनेअंतर्गत “महिला सक्षमीकरण 
os” व नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतिगृह-"सखी निवास" या घटक योजनेची जिल्हा स्तरावर संपूर्ण 
अंमलबजावणी करण्याकरीता जिल्हा दंडाधिकारी/जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हास्तरीय 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.४३/का.०२ 


संनियंत्रण समिती” गठीत करण्यात आली आहे. महिला विकासांच्या विविध योजना अंमलबजावणीच्या 
अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील विविध जिल्हास्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या 


असून, सदर समित्यांची रचना व कार्य पुढीलप्रमाणे आहेत:- 


अ. | झासन निर्णय/पत्रव अध्यक्ष सदस्य सचिव समिती सदस्य समितीचे कार्ये 
क्र. समितीचे नांव 
| व| २ 3 8 4 & 
| a) शासन निर्णय, | जिल्हाधिकारी | जिल्हा महिळा | १) पोलीस अधिक्षक हुंडा पध्दती 
समाजकल्याण, व बाल | २) शा.महिला संस्था निर्मुलनाबाबत 
सांस्कृतिक कार्य, विकास ३) जि.समाज कल्याण | जनजागृती, हुंडा 
क्रिडाव पर्यटन विभाग, अधिकारी अधिकारी विरोधी कार्यक्रम 
क्र.डीपीए- ४) कायदेतज्ज्ञ अत्याचार पिडीत 
१०८३/८०५१९/सीए- ५) महिला महाविद्यालय । प्रकरणांची 
३,दि.२९.०१.१९८५. ६) वैद्यकीय अधिकारी चौकशी, पिडित 
(हुंडा पध्दती नष्ट ७) सामाजिक व महिलांचे 
करण्यासाठी जिल्हा ८) महिला संस्थांचे | पुनर्वसन, 
दक्षता समिती) प्रतिनिधी कायदेविषयक 
बो शासन निर्णय ९) स्थानिक = महिला | मदत, अनिष्ठ 
त्या आमदार किंवा खासदार न्य पिडीत 
सांस्कृतिक 3 ae १० पोलीस सामाजिक | महिलांना 
सांस्कृतिक | सुरक्षा क eae 
a क्षा कक्षातील एक 9 
क्रिडा व सहाय्य हां 
विभाग, क्र.डीपीए 
१०४७/९४६९/(३७२३)/ 
सुधार-३, 
दि.०४.११.१९८७ 
२. | शासन निर्णय, महिला | जिल्हाधिकारी | जिल्हा महिला | 9) पोलीस अधिक्षक हुंडा पध्दतीस व 
व बाल विकास विभाग, व बाल | २) पोलीस उपआयुक्त हुंडयामुळे 
क्र.८१/२००१/मवियो- विकास 3) अधिक्षक शासकीय | होणाऱ्या 
२००/प्र.क्र.४२९/का.२, अधिकारी महिला महिलांवरील 
दि.२५.०५.२००१. राज्यगृह/संरक्षण गृह । आत्याचारास 
(हुंडा पध्दती नष्ट क 
करण्यासाठी जिल्हा घालण्यासाठी. 
दक्षता समिती) 
३. | शासन निर्णय, महिला | पोळीस जिल्हा महिला | १) मुख्य कार्यकारी | अनैतिक 
व बाल विकास विभाग, | अधिक्षक/ व बाल | अधिकारी, व्यापारात बळी 
क्र.आयटीपए-२००५/ | पोलीस उप | विकास २) जिल्हा कामगार | पडणाऱ्या महिला 
प्र.क्र.२६४/का.-३, आयुक्‍त अधिकारी कल्याण अधिकारी, मुलींची संख्या 
दि.२०.९.२००६. ३) जिल्हा आरोग्य | कमी करण्यसाठी 
अधिकारी, उपाय योजना, 
अनैतिक 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.४३/का.०२ 


(अनेतिक व्यापार ४) जिल्हा शिक्षण | व्यापारातून 
प्रतिबंध करण्यासाठी अधिकारी जिल्हा | सुटका केलेल्या 
जिल्हास्तरीय समाजकल्याण महिला व 
सल्लागार समिती) अधिकारी, मुलींच्या 
५) जिल्हा सरकारी । पुर्नवसनासाठी 
वकील, कार्यक्रम आखणे, 
६) जिल्हा जिल्हयातील 
शलयचिकित्सक, घडामोडींवर लक्ष 
७) माविम प्रतिनिधी, ठेवणे. 
८) बाल कल्याण समिती 
सदस्य, स्वयंसेवी 
संस्थांचे प्रतिनिधी, 
९) बालमजूर क्षेत्रातील 
संस्था प्रतिनिधी 
४. | शासन निर्णय महिला व | जिल्हाधिकारी | जिल्हा महिला | १) जिल्हा पोलीस अधिक्षक | कौटुंबिक 
बाळ विकास, क्र.मसके व बाल | २) मुख्य कार्यकारी | हिंसाचाराबाबत 
२००७/ प्र.क्र.२३६/का- विकास अधिकारी नोंद झालेल्या 
२, दि.१३.०२.२००८. अधिकारी ३) जिल्हा शल्य चिकित्सक | घ्टनांची व 
(कौटुंबिक ४) जिल्हा आरोग्य | कार्यवाहीची 
न अधिकारी माहिती संकलीत 
हिंसाचारापासून ae ee ५) प्रांत अधिकारी करणे, 
हिलांचे सरक्षण ६) जिल्हा स्तरीय मोफत | उपविभागीय 
अधिनियम ___२००५ कायदेविषय समिती | समितीस 
त्रिस्तरीय समिती) प्रतिनिधी मार्गदर्शन 
७) सभापती महिला व बाळ | करणे,कायद्याबा 
विकास समिती बत जनजागृती 
८) स्थानिक महिला | करणे इत्यादी. 
संघटनांचे प्रतिनिधी 
९) बारा असोसिएठानचे 
प्रतिनिधी 
५. | शासन निर्णय महिला व | जिल्हाधिकारी | जिल्हा महिला | १) सभापती महिला व बाल | महिला संबंधी 
बाल विकास व बाल | कल्याण समिती धोरण व हुंडा 
क्र.संकीर्ण-२००६/ विकास २) महिला नगरसेविका प्रतिबंधक 
प्र.क्र.१९५/का.२, अधिकारी ३) सामाजिक संस्था महिला | कायद्यासंदर्भात 
दि.३०.०८.२००६. प्रतिनिधी सर्वोच्च 
[महिलांसंबंधी धोरण व ४) मुख्य कार्यकारी | न्यायालयाने 
हुंडा प्रतिबंध अधिकारी दिलेल्या 
हुंडा प्रतिबंध 
कायद्यासंदर्भात निदेशाची 
सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी 
दिलेल्या निर्देशाची 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.४३/का.०२ 


अंमलबजावणी जिल्हा पातळीवर 
करण्याकरीता जिल्हा करणे. 
पातळीवर समिती) 
शासन निर्णय महिला व | जिल्हाधिकारी | मुख्य १)जिल्हा पोलीस jaar घटक 
बाल विकास, कार्यकारी २अध्यक्ष महिळा व बाल | योजनेअंतर्गत 
क्र.ममघो-२००१/ अधिकारी, विकास समिती राज्य शासन, 
प्र.क्र.९६/का-१०, जिल्हा परिषद | ३) नगरपारिषद केंद्र शासन आणि 
दि.१८.०१.२००२. महानगरपालिका युनिसेफ 
नेहिळा धोरण ४० व. ¥) जिल्हा लीड बँक पुरसकृत 
मंतिला. संथाळ ऑफिसर योजनांचा 
समिती /भंहिला ५) महाव्यवस्थापक जिल्हा | आढावा घेणे. 
सक्षमीकरण कृतीदल, उद्योग केंद्र 
facet afar sla) महाविद्यालयाचे 
प्राचा 
सक्षमीकरण समिती) ७) जिल्हयामधील महिला 
खासदार/आमदार 
८)जिल्हा प्रसिध्दी अधिकारी 
९) जिल्हा महिला आयोगाचे 
प्रतिनिधी 
१० स्थानिक महिला 
संस्थांचे प्रतिनिधी 
११ जिल्हा महिला व 
बाल विकास अधिकारी 
92) महिला सुरक्षा 
क्षेत्रात आणि आर्थीक 
क्षेत्रात काम करणारी 
नामवंत व्यक्‍ती. 
शासन निर्णय महिला व | जिल्हाधिकारी | जिल्हा महिला | १) मुख्य कार्यकारी सदर समिती 
बाल विकास, बाल विकास अधिकारी योजनेच्या विविध 
DA २०२३/ अधिकारी २) जिल्हा पोलीस अधिक्षक | घटकांतर्गत 
प्र.क्र.२६/का.२, ३) पोलीस आयुक्त | जिल्हा, गट 
दि.१२.०५.२०२३. प्रतिनिधी आणि 
केंद्र पुरस्कृत "मिन ४) सचिव जिल्हा विधी सेवा | ग्रामपंचायत 
क्ती" या योजगेतील प्राधिकरण नगरपालिका 
“gan” चं ५) आयुक्त, प्रभागासाठी 
गज तत वते महानगरपालिका/ वार्षिक कृती 
स्टॉप सेंटर" ही घटक मुख्याधिकारी, आराखडा तयार 
oat eds करेल. 
नगरपालिका 
राबविण्याबाबत) ६) जिल्हा शल्यचिकित्सक 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.४३/का.०२ 


७) जिल्हा शिक्षणाधिकारी 


८) प्राचार्य, शासकीय 
अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय / 
तंत्रनिकेतन 

९) जिल्हा माहिती 
अधिकारी 

qo) जिल्हा कौशल्य विकास 
अधिकारी 

११) जिल्हा उद्योग केंद्र 
पतिनिधी 

१२) जिल्हा क्रिडा अधिकारी 

१३) सहायक आयुक्त, 
आयुक्‍त,समाजकल्याण 

१४)प्रकल्प अधिकारी, 
आदिवासी विकास 

१५) सहायक आयुक्त, 
दिव्यांग कल्याण 

८. | शासन निर्णय महिला व | जिल्हाधिकारी | जिल्हा महिला | १ जिल्हा पोळीस अधिक्षक | सदर समिती 
बाल विकास, व बाल । २) कार्यकारी अभियंता | योजनेच्या विविध 
क्र.सखीनि  २०२२/ विकास सा.बां. विभाग घटकांतर्गत 
प्र.क्र.२९८/का.२ अधिकारी ३) जिल्हा शल्यचिकित्सक । जिल्हा, गट 
दि.१२.०५.२०२३. ४) जिल्हा शिक्षणाधिकारी । आणि 
केंद्र पुरस्कृत "Pe ५) जिल्हा विधीसेवा | ग्रामपंचायत 
शक्ती" या योजनेतील प्रधिकरण प्रतिनिधी नगरपालिका 
"सामर्थ्य" या ६) स्वयंसेवी संस्था | प्रभागासाठी 
उपयोजनेतर्गत "सखी प्रतिनिधी वार्षिक कृती 
निवास"_ ही घटक आराखडा तयार 
योजना राबविणेबाबत) करेल. 

९. | झासन निर्णय महिला | जिल्हाधिकारी | जिल्हा महिला | १)मुख्य कार्यकारी | जिल्हा महिला 
बाळ विकास, क्र.मसकें व बाल | अधिकारी विकास वार्षिक 
२०२२/ विकास २) जिल्हा पोलीस अधिक्षक | कृती आराखडा 
प्र.क्र.३०८/कार्या-२, अधिकारी ३)पोळीस आयुक्तांचे | तयार करणे, 
दि.२६.०७.२०२३. प्रतिनिधी महिला 
केंद्र पुरस्कृत "मिशन ४ जिल्हा विधि सेवा सक्षमीकरण 
-क्तीप्ाता त aed प्राधिकरण केंद्राचे संनियंत्रण 
या तर जने डत त ५)आयुक्‍त महानगरपालिका | करणे, डेटाबेस 
a /मुख्याधिकारी, तयार करणे. 
केंद्र ही घटक योजना नगरपालिका 
रांडविण्याबावंत. ६) जिल्हा शल्यचिकित्सक 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.४३/का.०२ 
g 
८)प्राचार्य शासकीय 
अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय/तंत्रनिकेत 
= 
९) जिल्हा माहिती अधिकारी 
qo) जिल्हा कौशल्य 
विकास अधिकारी 
११ जिल्हा उद्योग 
केंद्राचे प्रतिनिधी 
१२) जिल्हा क्रिडा 
अधिकारी 
93) सहायक आयुक्त, 
समाजकल्याण 
१४ प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प 
१५६ सहायक आयुक्‍त, 
दिव्यांग कल्याण 
१६ दोन नामनिर्देशित 
सदस्य 


महिला विकासांच्या विविध योजना अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली 
जिल्हास्तरावर उपरोक्त तक्‍ताप्रमाणे विविध समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. ज्यामुळे जिल्हाधिकारी 
यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरुन संनियंत्रित करावयाच्या समित्यांची संख्या जास्त झालेली आहे. सदर 
जिल्हास्तरीय समित्यांची संरचना व समित्यांच्या कामकाजाचे अवलोकन केळे असता असे दिसून येते की, 
जिल्हाधिकारी तथा समिती अध्यक्ष यांचेकडे असलेल्या दैनंदिन कामांच्या व्यापामुळे सदर जिल्हास्तरीय 
समित्यांच्या नियमित बैठका घेणे शक्य होत नसल्याचे दिसून येते. सदर बाब विचारात घेता, संदर्भाधिन शासन 
निर्णय क्र.०१ ते ११ येथील केवळ जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील “जिल्हास्तरीय समिती” पुर्नरचित करुन 
वरील सर्व नमूद महिलांसाठीचे अधिनियम आणि विकास योजना अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे 
अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर सर्व समावेशक एकच “जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती” गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर संदर्भाधिन क्र.०१ ते ११ येथील शासन निर्णयान्वये 
जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील “जिल्हास्तरीय समिती” पुर्नरचित करुन वरील सर्व नमूद महिलांसाठीचे 
अधिनियम आणि afer विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली 
जिल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे सर्व समावेशक एकच “जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती” या शासन निर्णयान्वये 
गठीत करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र पदाचे विवरण समिती पद | समितीचे आढाव्याचे विषय 
1 १_| जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.४३/का.०२ 


२ | आयुक्त, मनपा अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
(उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी नसावे) 
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य 
४ । जिल्हा पोलीस अधिक्षक(ग्रामीण) / पोळीस सदस्य 
आयुक्‍त अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 
(उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी नसावे) 
५ | सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण सदस्य 
६ | जिल्हा area चिकित्सक/जिल्हा आरोग्य सदस्य 
अधिकारी 
प्रांत अधिकारी (सर्व) सदस्य 
मुख्य कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम | सदस्य 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) व माध्यमिक सदस्य 
hal o | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रामपंचायत), सदस्य 
जिल्हा परिषद 
ea १ | जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बाल सदस्य 
विकास जिल्हा परिषद 
१२ | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी प्रकल्पो | सदस्य 
१३ | प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/ सदस्य 
तंत्रनिकेतन 
१४ | जिल्हा कौड़ल्य विकास अधिकारी सदस्य 
१५ | जिल्हा उद्योग केंद्र, प्रतिनिधी सदस्य 
१६ । महिला आर्थिक विकास महामंडळ, जिल्हा सदस्य 
समन्वय अधिकारी 
१७ । जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सदस्य 
१८ | प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी सदस्य 
विकास प्रकल्प 
१९ | जिल्हा कामगार अधिकारी सदस्य 
२० | जिल्हा सह आयुकत नगर प्रशासन सदस्य 
२१ | व्यवस्थापक जिल्हा अग्रणी बँक सदस्य 
२२ | जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य 
२३ | दोन नामनिर्दशित सदस्य (महिलांसाठी काम 
करणाऱ्यातून दोन महिला सदस्य) सदस्य 
२४ | जिल्हाध्यक्ष यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यरत सदस्य 
असलेल्या व पुढील कालावधीत केंद्र/ राज्य 
शासनाकडून गठीत करण्यात येणाऱ्या 
समितींमधील विविध क्षेत्रातील व्यक्‍ती 
२५ | जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदस्य 
सचिव 


१) महिलांसाठी वैयक्‍तीक व 
सामुहिक योजनांचा आढावा. 


२) हुंडा पध्दतीच्या विरोधात 
जनजागृती करणे. 


3) कोटुंबिक हिसाचारापसून 
महिलाचे संरक्षण अधिनियम 
२००५ अंतर्गत प्रकरणे आढावा. 


४) अनैतिक व्यापार प्रतिबंध 
अधिनियमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी 
जिल्हास्तरावर 
आलेली कार्यवाही. 


करण्यात 


प महिला धोरणाच्या 
अंमलबजावणीसाठी 

जिल्हासतरावर करण्यात 
आलेली कार्यवाहीचा आढावा. 


६) देहविक्री व्यवसाय करणा- 
या महिलांच्या विविध 
मागण्यांच्या आढावा बाबत. 


७) अपराधीपरिविक्षा अधिनियम 
८) केंद्र पुरस्कृत “Par 
हकती” एकछत्री योजनेंतर्गत 


घटक योजना. 


९) पोलीस स्टेशन आवारातील 
समुपदेड्ान केंद्रांचा आढावा. 


१०) महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध 
अधिनियम. 


११) राज्याचे "FS वात्सल्य" 
अभियान. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.४३/का.०२ 


सदर “जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती” च्या कामकाजाचे स्वरुप :- 

महिला विकासांच्या विविध योजना अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.०१ ते १० 
येथील नमूद शासन निर्णय निहाय समितीच्या कामकाजाचे/कार्याचे विवेचन व समितीची कार्यकक्षा 
स्पष्ट असून त्याचप्रमाणे ते कायम राहील. 

सदर “जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती” सदस्य सचिव हे जिल्हास्तरीय बैठक आयोजित करतांना 
अध्यक्षांच्या मान्यतेने सदर बैठकीच्या विषयसूचीनुसार संबंधित सदस्यांना आंमत्रित करतील. 

महिला विकासांच्या विविध योजना/ अधिनियम निहाय कामाचा आढावा घेण्यात यावा. 

प्रस्तुत समितीची प्रत्येक तिमाहीमध्ये एकदा बैठक घेणे आवश्‍यक राहील. तसेच आवश्‍यकतेनुसार बैठक 
आयोजित करण्यात यावी. 

बैठकीच्या विषयांच्या अनुषंगाने नामनिर्देशित सदस्य नियुक्तीचे सर्व अधिकार समितीच्या अध्यक्षांना 
राहतील. मात्र सदर नामनिर्देशित सदस्य संबंधीत महिला विकास योजनेशी संलग्न नसावा. 

महिला व बाल विकास विभागाकडून वेळोवेळी नेमून दिलेल्या विषयाबाबतचे कामकाज पहावे 

सदर बैठकीचे इतिवृत्त दहा दिवसांच्या आत आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्याची जबाबदारी सदर समितीच्या सदस्य सचिव यांची राहील. 
महिला विकास योजनेच्या विविध मार्गदर्शक सूचना/झासन निर्णय यामध्ये नमूद केलेले कर्तव्य व 
जवाबदाऱ्या सदर समिती पार पाडेल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३०६१२५०५७३१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे 


र्‌. 


१०.सर्व 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
V | LA RA M A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=cb156fb408217396128e8d d3f6fa70d9fd209eb9efc8 


3bdd68b308614534, postalCode=400032, 


9OFBFFOAEBE9D85C3DE3468C2, ‘VILAS RAMDAS THAKU 


HAKU R serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B44101C838AEA34F2 
T रि 


Date: 2024.03.06 13:00:21 +05'30' 


( fe. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई, 


. मा.सभापती/उपसभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई, 


सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


११.सचिव, महिला व बाल विकास यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
१३.आयुक्‍्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.४३/का.०२ 


qe. SIT, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई, 
१५.व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई, 
१६.जिल्हाधिकारी (सवी, 

१७.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

१८. महाळेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 

१९.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२१.सह सचिव, उपसचिव, अवर सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२.सर्व सह आयुक्‍त/उप आयुक्‍त / विभागीय उपआयुक्त, महिळा व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२३.सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिळा व बाळ विकास, 

२४.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

२५.महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने), 

२६.निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


